प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजना या केंद्रीय योजनेंतर्गत सन २०२१- 
२२ व सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजुर करणेत आलेल्या ग्राम 
विकास आराखड्यांना निधी वितरीत 
करण्याबाबत..... 

(वर्धा जिल्हा) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय : क्रमांक आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०५ जुले, 2023. 
वाचा :- 


१. केंद्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय चे अ.शा. पत्र क्र. १७०११/०१/२०२०/5७॥५, 
दिनांक १७ मार्च २०२२. 


२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ९२/का. १९ 
दिनांक १३/०७/२०२२. 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.विकेस २०२२/प्र.क्र.५(ब)/का.८(५)/ 
६२३३, दिनांक २८/१०/२०२२ 

४. आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ९२/का. १९ 
दिनांक ०२/०२/२०२२. 


५. जनजाती कार्य मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक ११०१५/०१(२४/२०२१- SCA, दिनांक २४मे 
२०२३ 

६. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 
दिनांक , २१ फ़ेब्रुवारी २०२३, दिनांक ३ मार्च २०२३ 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या असलेल्या गावांचा आदर्श गाव संकल्पनेवर 
आधारित एकात्मिक आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी आदि आदर्श ग्रामविकास ही 
योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन संदर्भ १ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने मार्गदर्शक 
सुचना निर्गमित केल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणी करिता राज्यस्तरावरील 
आस्थापनांमध्ये स्पष्टता राहण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या सुचनांच्या आधारे 
मार्गदर्शक सुचनांचा शासन निर्णय संदर्भ २ अन्वये निर्गमित केला आहे. सदर योजना सन 
२०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालवधीकरिता राबविणेत येणार आहे. या करिता केंद्र शासनाने 
३६०५ गावे निवडली असुन दरवर्षी एक पंचमअंडा गावांना अंदाजे रु. २०.३८ लक्ष इतका निधी 
प्रति गाव एकवेळ उपलब्ध करुन देणेत येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


oF आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर योजनेकरिता संदर्भ 3 येथील 
पत्रान्वये अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपुर यांच्या कार्यक्षेत्राकरेता राज्य शासनास 
प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 
समितीच्या मान्यतेने संदर्भ ४ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केले होते. 


३. प्रकरणी जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या प्रकल्प मुल्यमापन 
समितीची ऑनलाईन बैठक दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी पार पडली. सदर बैठकीचे इतिवृत्त 
जनजाती कार्य मंत्रालयाने संदर्भ ५ येथील पत्रान्वये निर्गमित केळे असुन, त्यान्वये राज्य 
शासनाने प्रस्तावित केलेल्या गावांपैकी १५४२ गावांचे ग्राम विकास आराखडे मंजुर केल्याचे 
कळविले आहे. 

४. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्राप्त झालेला निधी संदर्भ ६ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करणेत आला आहे. आता, ग्रामविकास आराखड्यातील कामांना 


प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त निधीच्या प्रमाणात रु. 
३५.८५ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय - 


प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सन २०२१- 
२२ व सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने वर्धा जिल्ह्यातील मंजुर केलेल्या ग्राम विकास 
आराखड्यांकरिता पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र | अपर जिल्हा प्रकल्प केद्र ग्राम विकास आता वितरीत 
आयुक्‍त अधिकारी | शासनाकडुन आराखड्याच्या करणेत 
मंजुरी अंमलबजावणीकरि | येणारा निधी 
मिळालेल्या ता आवश्‍यक निधी रु. लक्ष 
गावांची संख्या रु. लक्ष 
०१ नागपूर | वर्धा वर्धा 8 ८१.५२ ३५.८५ 
२. केंद्र शासनाने मंजुर केलेल्या ग्राम विकास आराखड्यांकरिता कामनिहाय वितरीत 


करण्यात येणा-या निधीचे विवरण सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमुद करण्यात आले 
आहे. 


3. सदर निधी खालील अटींच्या अधिन राहुन वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


अटी 
|. मंजुर गावांच्या ग्रामविकास आराखड्याला केंद्र शासनाकडुन रु. २०.३८ लक्ष इतका 
निधी एकवेळ मंजुर झाला आहे. यांतर्गत केंद्र शासनाकडुन पुनश्चः निधी उपलब्ध 
करुन दिला जाणार नाही.यामुळे - 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


Vi. 


Vil. 


१. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम रु. २०.३८ 
लक्ष पेक्षा कमी असेल अशा ग्रामविकास आराखड्यातील कामांकरिता 
प्रत्यक्ष प्रस्तावित रक्‍कमेइतकाच निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. 
सबब, मंजुर कामे मंजुर निधीच्या मर्यादेतच करण्यात यावीत. 


२. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम रु. २०.३८ 
लक्ष पेक्षा जास्त असली तरीही अश्या ग्रामविकास आराखड्यातील 
कामांकरिता रु. २०.३८ लक्ष इतकाच निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. 
याकरिता अधिकचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत राज्य / केंद्र 
शासनाकडुन उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. सदर निधी अन्य 
योजनेतुन अभिसरणाच्या (कन्व्हर्जन्स) माध्यमातुन उपलब्ध करुन 
घेण्याची सर्वस्वी जबाबबदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल. 
याबाबतचे कोणतेही दायित्व केंद्र/ राज्य शासनाकडुन स्विकारण्यात 
येणार नाही. 


ज्या कामासाठी अनुदान मंजुर झाले आहे, त्याच कामावर खर्च करणे बंधनकारक 
राहील. सदर मंजूर कामे शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या 
सुचनांनुसार करण्यात यावीत. 


या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या सर्व कामांसाठी तांत्रिक मंजूरी, निविदा 
काढणे/स्वीकारणे, कार्यारंभ आदेश॒ देणे इत्यादी बाबतची कार्यवाही सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प, यांची राहील. तसेच सदरील कामे मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेतच पूर्ण 
होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच विहित कालावधीतच संबंधित कामे पूर्णत्वास 
आणावीत. 


सदरील कामे हाती घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व 
ग्रामपंचाचतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यांनी खात्री करावी. तसेच 
कामांची व्दिरूक्ती होणार नाही, कामे दर्जेदार व चांगल्या प्रतीचे असल्याबाबत 
प्रकल्प अधिकारी, यांनी खात्री करून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही, 
याची दक्षता घ्यावी. 


सदर काम पूर्ण झाल्यावर त्याठिकाणी “प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेतंर्गत प्राप्त निधीतून पूर्ण करण्यात आले आहे.” असा फलक लावण्यात यावा. 


सदर योजनेतंर्गत घेतलेल्या कामांची गाव निहाय, कामनिहाय व मंजूर निधीची 
माहितीची नोंद प्रकल्प कार्यालयाने स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवावी. 


सदरहू कामांचे प्रस्ताव तयार करताना कामाचे समर्थन, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या परिपत्रकातील/पत्रातील सूचनांचे अनुपालन या सर्व बाबींचा क्षेत्रिय 
पातळीवर विचार करण्यात आलेला आहे व प्रस्तावाची क्षेत्रिय पातळीवर सर्व तांत्रिक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


दृष्टीकोनातून छाननी करण्यात आलेली आहे, या सर्व बाबींची कार्यारंभ sear 
देण्यापूर्वी पुन्हा एकदा प्रकल्प स्तरावर खातरजमा करून घेण्यात यावी. 


Vil. सदर कामास वन विभागाच्या तसेच अन्य प्राधिकरणांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता 
असल्यास संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची जबाबदारी तांत्रिक मान्यता 
देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असेल. 


IX. प्रशासकीय मान्यतेतीळ काम अन्य कोणत्याही योजनेत/कार्यक्रमात समाविष्ट नाही, 
याची खातरजमा तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी करण्यात यावी. 


४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ करिता संदर्भ ६ येथील शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करणेत आलेल्या निधीमधुन संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना SNA खात्याच्या 
अनुषंगाने केंद्र व राज्य सरकारने आजवर दिलेल्या सुचनांचे अनुपालन करुन निधी उपलब्ध 
करुन द्यावा. सदर निधी खर्च झालेनंतर कामांच्या प्रगतीनुसार शासनाकडे पुढील निधीची 
मागणी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील हप्ता वितरीत करणेत येईल. 


५. अंमलबजावणी यंत्रणा व नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर कामे विहीत मुदतीत पुर्ण 
करुन त्याची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित नमुन्यात सादर करावीत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१५३३०७१४२४ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAKASH 
VIJAY WAJE 
(प्र. वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 


मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


9८ AN A 


मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

७. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.- 


९. सर्व उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


१०. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नागपुर. 


११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. 
१२.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, वर्धा. 
१३. निवड नस्ती (का-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


Annexure 


VILLAGE DEVELOPMENT PLAN (VDP) PRADHAN MANTRI AADI ADARSH GRAM YOJANA (PMAAGY) 


Wardha District 
Amt. To 
Estimated be 
त cay ह. Block | Village Name details of works / activities identified Cost of Work | Released 
४ Pate (Rs. in Lakh) (Rs. in 
Lakh) 
Drainage Construction / Underground Drainage Construction / Underground Drainage 
Construction 
Bapurao Tekam's House to the drain 250 meter 12.38 5.44 
65 m from Yadav Kudme to Ashok Masram's 3.00 1.32 
1 Wardha | Arvi | Ajangaon | house. ; 
60 m from Ramesh Waghade to Uttam Uike's 3.00 1.32 
house. | 
Internal Road- Approximately 20 meter from 2.00 0.88 
Gyareshwar Karnake to Ashok Masram's house : 
Total Po a 20.38 8.96 
Drain construction | 0.00 | 
S i i 5.88 
2 Wardha | Arvi Salta Z. P. chool to Angan Wadi 50 meter. Drain 2.59 
Construction 
Construction of new AnganWadi building at Saldara 14.50 6.38 
Total 2 20.38 8.96 
Construction of internal roads and drains in the 000 | 00 
village ; 
Wad Construction of cement road and drain (both sides) 10.19 
3 Wardha | Seloo र मक from Dhanraj Saram to Nilkanth Parteki's house. 4.48 
क्षा (350 meter.) 
Sunil Valke to Saitar Malkam cement road and 10.19 
: . 4.48 
drain construction (350 meter.) 
Total 2 20.38 8.96 
Internal cement roads in the village | 0.00 | 
From Devidas Kasar to Vimalbai Mokashe's house 3.00 1.32 
is approximately 30 meter न 
FE ij १ i 3.00 
4 Wardha | Deoli Kolhapur rom Prahlad Kasar to Damuji Dandekar's house is 1.32 
approximately 35 meter 
Sanjay Dufkar to Vasudev Dandekar approx 37 m. 4.00 1.76 
It is approximately 110 meter from Naththuji 10.38 4.56 
Devtale house to Rashtrapal Betal's house. : 
Total 14 ee 20.38 8.96 
12 81.52 35.85 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


